महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि सहसंचालक 
संवर्गाची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थित 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२२/प्र.क्र.२४३/१५ ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०५ जानेवारी, 2023 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि.२१/६/२०२१ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. आकृवि १११९/प्र.क्र.२३३/१५अे, दि.०८/०३/२०२१ 


३) कृषि व पदुम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. आकृवि १२२१/प्र.क्र.७८/१५अ, दि.०७/१२/२०२१ 


४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.आकृवि २४२०/प्र.क्र.१७५/१५अञे, दि.३०/१२/२०२१ 


५) कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 


क्र.ओईएक्स/प्र.क्र.१/ज्ये.सु.२२/कृससं/आस्था-१/४१५२, दि.०३/०२/२०२२ 


शासन परिपत्रक-: 
दि.०७/१२/२०२१ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि 


सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२१ रोजीची स्थित अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द 


करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन दि.०८/०३/२०२१ व दि.३०/१२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 


दि.०१/०१/२०२१ ते दि.३१/१२/२०२१ या कालावधीत महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ अधिक्षक कृषि 


अधिकारी संवर्गातील १० अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गात पदोन्नतीने 


नियुक्‍ती दिलेली आहे. सदर १० अधिकाऱ्यांचा नावांचा ज्येष्ठतासूचीमध्ये समावेश करुन सामान्य प्रशासन 


विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१/०६/२०२१ रोजीच्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र कृषि 


सेवा, गट-अ कृषि सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ स्थित तात्पुरती ज्येष्ठतासुची 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. आयुक्त (कृषि) यांनी सदर ज्येष्ठतासूची सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या (रजेवर/प्रतिनियुक्‍तीवर 


असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणावी. प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांना काही 


आक्षेप असतील तर त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी आयुक्‍त (कृषि) यांना १५ दिवसांच्या आत निवेदन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आकृवि २०२२/प्र.क्र.२४३/१५ अ 


सादर करावे. जर सदर कालावधीत काही आक्षेप प्राप्त झाळे नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप 


नाहीत असे गृहीत धरुन ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा विचार 


करण्यात येणार नाही. 


संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्राप्त निवेदनातील हरकती व सूचना तपासून कृषि आयुक्‍त कार्यालयाने 


१५ दिवसांत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अंतिम ज्येष्ठतासूचीचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. 


a. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०१०६१२४०५९७००१ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


AMOL NILAKANTH ® 
SAKHARKAR 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (अ. नि. साखरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 


३. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
४. निवड नस्ती /9431. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट 


१ संवर्गाचे नाव:- महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, कृषि सहसंचालक 
२ वेतनश्रेणी:- $-२५: ७८८०० - २०९२०० 
३ दि.९ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची (दि.01/01/2021 ते दि.31/12/2021 या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची) 
Ts 
pal अधिकाऱ्यांचे नाव | पदावरील | जन्म दिनांक | प्रवर्ग | दिनाक pti घेतायत शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
नियकक्‍्तीचा मार्ग 
१ 2 a ३ | ee ष्‌ द | ७_| ८ ९ १० 
1) मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
हलविले ae oe याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
१ 'श्री.एस.जी.पडवळ | तात्पुरती पदोन्नती । २३.०४.१९६४| खुला sees, a ३०.०४.२०२२ | बी.टेक.(कृषि अभियांत्रिकी) |निर्णयाच्या अधीन राहून न 
कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
2) दि.30/04/2022 रोजी सेवानिवृत्त 
एम एस सी.कृषि मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
२  श्री.यु.एम.पाटील तात्पुरती पदोन्नती | १४.०५.१९६५| खुला । १८.०३.२०२१ | १८.०३.२०२१ | ३१.०५.२०२३ फलोत्पादन ) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री.एस.आर.पाटील | तात्पुरती पदोन्नती ।०१.०६.१९६४| इ.मा.व. । ३०.१२.२०२१ | ३०.१२.२०२१ | ३१.०५.२०२२ | एम.एस.सी.(कृषि) दुग्धशास्त्र याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
०.१२.२०२ मा.सवोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
AAA, बिराजदार | तात्पुरती पदोन्नती |०१.०६.१९६७| खुला | ३११२.२०२१ | MALO’ | az ougory | बी.एस.सी.(कृषि) el क्र २८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
र्णयाच्या अधीन 


Ts 


ज्येष्ठता अधिकाऱ्यांचे दिनांक प्रत्यक्ष रुजु  ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्ती 
कमांक अधिकाऱ्यांचे नाव दाला, हि जन्म दिनांक। प्रवर्ग दिनांक दिनांक दिनांक शैक्षणिक अर्हता शेरा. 
ह त कराले AL Saher न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री.ओ.एच. किरनळ्ळी | तात्पुरती पदोन्ञती | १३.०२.१९६८ | खुला क क कड ळी २८.०२.२०२६ | एम.एस.सी.(कृषि याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री.के.एस.मुळे तात्पुरती पदोन्नती | २५.०२.१९६७| खुला । ३१.१२.२०२१ | ३१.१२.२०२१ | २८.०२.२०२५ एम.टेक. याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
ae मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री.पी.एस. तात्पुरती पदोन्नती | १९.१२.१९६५) खुला | ०६.०१.२०२२ | ३१.१२.२०२१ | ३१.१२.२०२३ एम.टेक. याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
2 202 मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
श्री.एस.बी.आळसे | तात्पुरती पदोन्नती | ०१.०३.१९६६ | इ.मा.व. धक ३१.१२.२०२१ | २९.०२.२०२४ | एम.एस.सी.(कृषि) कृषिविद्या |याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन कृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
९  श्री.ओ.एम..माने तात्पुरती पदोन्नती | ०३.०६.१९६८| खुला । ३१.१२.२०२१ | ३१.१२.२०२१ | ३०.०६.२०२६ बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुनकृषि सहसंचालक पदी पदोन्नती 
१)मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती 
१०  श्री.के.बी.तरकसे | तात्पुरती पदोन्नती | ०२.१२.१९६३॥ खुला |। 32.92.2022 | ३१.१२.२०२१ | 32.22.2022 बी.एस.सी.(कृषि) याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहुन. 
२)सेवानिवृत्त दि.३१.१२.२०२१ 


